नागपूर शहरात दि.२२ सप्टेबर, २०२३ रोजी अतिवृष्टीमुळे 
क्षतिग्रस्त झालेल्या मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत 
आणण्याकरिता येणाऱ्या खर्चासाठी निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.२२७/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग समक्रमांक दि.३० नोव्हेंबर, २०२३ व दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ 
२) आयुक्‍त तथा प्रशासक नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांचे पत्र क्र.५७४/अ.आअ/सा.बा., 
दि.२७.०३.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या दि.२०.१०.२०२३ च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नागपूर हाहरात दि.२२ 
सप्टेंबर, २०२३ रोजी अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या मुलभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणाऱ्या 
खर्चासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत रु.२०४,७१,६२,००० (अक्षरी रुपये दोनही चार कोटी एकाहत्तर लक्ष 
बासष्ट हजार फक्त) इतक्या खर्चासाठी वर नमूद दि.२२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या दि.२७.०३.२०२४ च्या 
पत्राद्वारे केलेल्या निधी मागणीच्या अनुषंगाने या कामाकरीता निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

नागपूर शहरात दि.२२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या मुलभूत सुविधा 
पूर्वस्थितीत आणण्याकरिता येणाऱ्या खर्चासाठी नागपूर महानगरपालिकेस रु.१४५१.०८(अक्षरी रुपये चौदा 
कोटी एक्कावन्न लक्ष आठ हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कार्यासन म-११ यांनी विभागीय आयुक्‍त यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना हा निधी वितरीत 
करावा. या खर्चासाठी राज्य शासनाच्या सर्व नियमांचे तसेच अटी व शर्तीचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 
तसेच सध्या लागू असळेल्या लोकसभा आदर्श निवडणूक आचारसंहितेमधील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन 
होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


३. वरील प्रयोजनासाठी “मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ , नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय- ०२ पुर- चक्रीवादळे इत्यादी -१०१, अनुग्रह सहाय्य - (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानका व्यतिरिक्त खर्च - (९२) (१३) नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनुज्ञेय विभागातील आपत्तीग्रस्त पायाभूत 
सुविधांच्या तातडीच्या स्वरुपाच्या दुरुस्ती/पुर्नस्थापनेसाठी खर्च (अनिवार्य) - ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२२४५ २३१८)” या लेखाशिर्षाखाली चाळू वर्षी उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या निधीमधून खर्च 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.२२७/म-३ 


3: 


हे areal वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७५/२०२४/व्यय-९, दि.२८.०३.२०२४ अन्वये 


प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


& , 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३०१६४९२८१०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


SANJAY eee OS snd 
REHABILITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d 
AUDUMBAR ee टा 
D H A R U R KA R 11) AUDUMBAR DHARURKAR 
(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 
२. जिल्हाधिकारी,नागपूर 
३. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 


र. 


qo, 
११. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-११/आव्यप्र-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


